मा. उपमुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) यांचे शासकीय 
निवासस्थान “देवगिरी” येथे खानपान सेवा 
पुरवठादाराची नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि २०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/मंआस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: 03 जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि २०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/का- मंआस्था-२, दि.०६/०४/२०२३ 


प्रस्तावना: 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या “वर्षा” या शासकीय निवासस्थानी व मा. उपमुख्यमंत्री (श्री. देवेन्द्रजी फडणवीस) 

यांच्या “सागर” या शासकीय निवासस्थानी येणा-या अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व 

कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/भाग ॥॥/ उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार 

ई-निविदा कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ऊपुनि २०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/मंआस्था-२, दि. 

०६/०४/२०२३ अन्वये मा. मुख्यमंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी श्री. सुखसागर हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेस, मुंबई (एल- 

3) वमा. उपमुख्यमंत्री (श्री. देवेन्द्रजी फडणवीस) यांच्या शासकीय निवासस्थानी मे. छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई (एल-१) 

यांची दि.१०/०४/२०२३ ते ०९/०४/२०२५ या कालावधीसाठी स्वतंत्रपणे सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 

आली आहे. तदनंतर मा. उपमुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) यांचा नव्याने मा. मंत्रीमंडळात समावेडठा झाल्याने त्यांच्या 

“देवगिरी”या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 

विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 

शासन निर्णय :- 

१, मे. छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई (एल-१) यांची मा. उपमुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) यांचे “देवगिरी” या शासकीय 
निवासस्थानी येणा-या अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी दि.०३/०७/२०२३ पासून दि.०९/०४/२०२५ 
पर्यंत सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

2. मे. छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई (एल-१) यांची स्विकारण्यात आल्यामुळे त्यांनी निविदेत नमूद केलेल्या 
पुढीलप्रमाणे दरानुसार उपरोक्त खानपान सेवा पुरविणे बंधनकारक राहील. 


दरपत्रक 
SR. Rate of items 
NO. FOOD ITEMS (In Rupee) 
ANNEXURE A (Gen.food Items) 
z= Tea (with milk) (924 ml) १८.०० 
२ | Coffee (924 ml) 43.00 
3 | High Tea (Pestry/Sweet, kaju-badam, Sandiwitch, Wafer, (90,00 
8 | Various cold drinks (240/300 ml) १५.०० 
५६ | Dahi misal (१०० gm) १५.०० 
६ | Idli (2 no) २८.०० 
(9 | Vada sambhar (2 no) /Tomato Omlet २८.०० 
८ | Potato Vada (2 no) 219.00 
| Dahi vada (2 no) 44.00 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि २०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/मंआस्था-२ 


| 90 | Sabudana Vada (2 no) /Sabudana khichadi (७५ gm) १५.०० 
aa १ | Kachori (७५ gm) १५.०० 
92 | Veg cutlet (2 no) १५.०० 
१३ | Upama/Sheera/(Poha) २६.०० 
१४ | Sada Dosa १५.०० 
१५ | Masala Dosa (७५ gm) 20,00 
१६ | Uttappa (७५ gm) 44.00 
१७ | Veg Sandwich १८.०० 
१८ | Cheese sandwich १८.०० 
१९ | Chicken Sandwich २०.०० 
२० | Veg Sandwich Grilled 20,00 
२१ | Cheese sandwich Grilled २०.०० 
२२ | Chicken Sandwich Grilled 22.00 
23 | Wafers (94 gm) १०.०० 
२४ | Bhaji/Mix bhaji/Pakoda (७५ gm) १८.०० 
24 | Biscuits १५.०० 
२६ | Dry fruits/ Cashew nut (७५ gm) २५.०० 
Pineapple Sheera/Moong Halawa/Gajar Halawa/ २०.०० 
२७ | Gulabjamun (2 no) Rasgulla (2 no) 
2¢ | Veg Soup १८.०० 
२९ | Chicken Soup २०.०० 
30 | Pav Bhaji 22.00 
39 | Aloo Palak १५.०० 
३२ | Paneer Matar १८.०० 
33 | Methi Besan १५.०० 
३४ | Veg Biryani २५.०० 
34 | Chicken/Mutton Biryani 34.00 
३६ | Veg Fried Rice 20,00 
३७ | Non veg Fried Rice २४.०० 
३८ | Veg Thali (Full) ९५.०० 
३९ | NonVeg Thali (Full) ९८.०० 
Veg Exe Buffet (Soup, Starter, Main Course,Roti, Dal, १६०.०० 
४० | Rice, Salad, Sweets and Fruits) 
NonVeg Exe Buffet (Soup, Starter, Main Course,Roti, Dal, 494.00 
४१ | Rice, Salad, Sweets and Fruits) 
82 | Bisleri sooml/Qoooml १०.०० 
४३ | Fruit Dish १५.०० 
४४ | Fruits Salad १५.०० 
Total १३३६ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि २०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/मंआस्था-२ 


ANNEXURE B ( Occaisionally Needed Spl.Food Items ) 
1 १| Spl Veg Buffet Lunch 324.00 
2 | Spl Breakfast buffet ४५.०० 
३ | Spl Veg buffet dinner १६०.०० 
४ | Hi tea Coffee and spl Snacks 40,00 
4 | Spl Non veg buffet dinner १६०.०० 
६ | VIP Spl Snacks ४०.०० 
७ | Spl Mix fruits basket 20.00 
Spl Peda 94.00 
Modak १८.०० 
| 90 | Spl Buffet VIP hi tea 400,00 
Fae | 9 | Spl Break fast ४०.०० 
१२ | Spl Veg dinner 400,00 
93 | Masala Dudh १५.०० 
१४ | Spl Non-Veg dinner 940,00 
94 | Spl Veg Hi tea buffet ५०.०० 
१६ | Non-veg lunch thali full (ouffet) 440,00 
१७ | Non Veg buffet lunch 924.00 
१८ | Spl Veg Non and Non Veg buffet dinner 340.00 
१९ | Spl Lunch box 924.00 
20 | VIP Veg Spl lunch 920,00 
२१ | Spl Non-veg lunch १०५.०० 
२२ | Tea Cup and Cookies 33.00 
23 | Ukdi Modak १५.०० 
२४ | Kaju Modak १८.०० 
24 | Exotic Fresh Fruits 20,00 
2& | Masala tea /coffee/Green tea १४.०० 
२७ | Samosa/Patti samosa/corns/ Ms. Idli/ Punjabi १५.०० 
Samosa/Paneer Dhokla/Kachori 
2¢ | Rashmalai १८.०० 
२९ | Kothimbir Vadi १५.०० 
Total २३३१ 
ANNEXURE A (Gen.food Items) १३३६ 
ANNEXURE B (Spl.Food Items) 2339 
Total ३६६७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि २०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/मंआस्था-२ 


प्रत, 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) यांचे “देवगिरी” या शासकीय निवासस्थानी येणा-या 
अतिथींसाठी खानपान सेवा पुरविण्यासाठी दि.०३/०७/२०२३ पासून दि.०९/०४/२०२५ या कालावधीसाठी 
करार करण्यात येईल .करारनाम्यातील अटी व शर्ती पुरवठारास बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन 
झाल्यास सदर कंत्राट कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. तसेच 
करारनामा नोंदणीकृत करुन आवऱ्यकती नोंदणी फी/मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबादारी कंत्राटदाराची 
राहील. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) यांचे “देवगिरी” या शासकीय निवासस्थानी सेवा 
पुरविण्यासाठी होणारा वार्षिक अंदाजित खर्च रु. १.५० कोटी असून या अनुषंगाने मे. छत्रधारी कॅटरर्स, 
मुंबई, यांना नोंदणी फी/मुद्रांक शुल्क भरावी लागेल तसेच सदर मुल्याच्या ३ टक्के इतकी अनामत रक्‍कम 
बँक गॅरटीच्या स्वरुपात शासनास STS STAT दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत सादर करावी लागेल. 
ष्‌. मा.उपमुख्यमंत्री (श्री.अजित पवार) महोदय यांचे “देवगिरी " या शासकीय निवासस्थानाचे 
नियंत्रक निवासव्यवस्था हे कॅटरींग सेवेशी संबंधीत सर्व प्रकरणे हाताळण्यासंदर्भात सक्षम प्राधिकारी 
राहतील व विशेष महत्वाच्या प्रसंगी आवश्‍यकतेनुसार,“देवगिरी " निवासस्थानी बाहेरुन अथवा अन्य 
पुरवठादाराकडून खाद्यपदार्थ मागविणे अथवा खाद्यपदार्थ पुरविण्याच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी 
सक्षम प्राधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. या पदार्थाचे दर/दर्जा/प्रमाण हे सक्षम प्राधिकारी 
निश्चित करतील. 

६. मा.उपमुख्यमंत्री (श्री.अजित पवार) महोदय यांचे “देवगिरी" या शासकीय निवासस्थानी 
चालविण्यात येणाऱ्या उपाहारगृहाच्या जागेच्या भाड्याची आकारणी, वीज व पाणी बिलाची आकारणी 
शासन निश्चित करेल त्याप्रमाणे असेल. 

9. मा.उपमुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) महोदय यांचे “देवगिरी " या शासकीय निवासस्थानी 
उपहारगृह चालविण्यासाठी मे.छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई यांना वापरावयास देण्यात येणाऱ्या खोल्यांचे भाडे, 
वीज व पाणी यांचे भाडे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विकास (इलाखा शहर), मुंबई यांचेकडे 
शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मे.छत्रधारी कॅटरर्स, मुंबई यांनी अदा करावे. 


ट्‌. मान्य केलेल्या दराव्यतिरिक्‍त अन्य दराने अन्न पदार्थाचा पुरवठा केल्यास त्याबाबतचे देयक 
मंजूर करण्यात येणार नाही. 
प» सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०३१६१७२८१३०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0990ae5e49835¢85a735703503a82e3cd3cdde019c8ce2fdb9c7 
765ef1b7c39f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2D1 9FEFD3001 1466572B4E69158C3099ADDED4CBB59D 
6833F72ED93F73A564DC, cn=BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 
Date: 2024.01.03 16:39:24 +05'30' 


(दे. सा. भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१,मुंबई. 
२. अधिदान व लेखाधिकारी ,मुंबई. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी ,मुंबई 
४. वित्त विभाग (व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः उपुनि २०२२/प्र.क्र.१९१/२०२२/मंआस्था-२ 


५. उपसचिव (आस्थापना ),मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्राळय ,मुंबई-३२. 

६. कार्यासन अधिकारी (उद्योग-६) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

७. अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी (अवर सचिव/मंआस्था-३), 
सा.प्र.वि.मंत्रालय,मुंबई-३२. 

८. कार्यकारी अभियंता, ईलाखा शहर विभाग,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तिसरा मजला, जुने 
जकात घर, फोर्ट मुंबई-२३ यांना कळविण्यात येते की, मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार 
(वित्त व नियोजन) महोदयांच्या “देवगिरी” या शासकीय निवासस्थानी चालविण्यात येणा-या 
जागेच्या भाडयाची आकारणी, वीज व पाणी बिलाची विहीत वेळेत वसूली करण्यात यावी. 

९. नियंत्रक निवास व्यवस्था,“देवगिरी” बंगळा मा. उपमुख्यमंत्री (श्री. अजित पवार) यांचे 
निवासस्थान. 

१०. मे.छत्रधारी कॅटरर्स, बी-६०१,साईना अपार्टमेंट ATE रोड , टाटा कॉलनीजवळ, मुलुंड 
(पुर्व, मुंबई-४०० ०८१ 

११. निवडनस्ती/ कार्या- मंआस्था-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


